RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 
त्रिंबक नगरपरिषद, त्रिंबक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ ( १) अन्वये त्रिंबक शहराच्या [ मु. ह. ( दु. सु.) + वा. ह. ] प्रारूप 

विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण . 


क्रमांक प्रा . वि . यो . त्रिंबक/ [ मु . ह. ( दु. सु.) + वा . ह . ] कलम २६ / १२८४/ २०१६. - ज्याअर्थी, त्रिंबक नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेली) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेला) चे कलम २३ ( १) व कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप सुधारित विकास योजना , 
त्रिंबक [ मु . ह. ( दु. सु .) + वा . ह. ]( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक १६७- अ , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, भाग १ पुरवणीमध्ये दिनांक १८ ते २४ 
सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून त्रिंबक नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा यांची “ नगररचना अधिकारी ” म्हणून ठराव क्रमांक १६७-ब , दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये नेमणूक केली ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक तथा नगररचना अधिकारी यांनी उक्त क्षेत्राची उक्त 
प्रारूप विकास योजना तयार करून, ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचेकलम २६ ( १) अन्वये जनतेकडून हरकती / सूचना 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी सुपूर्द केली ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेत मोठ्या स्वरूपाचे फेरबदल सुचवून , त्यानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास 
योजनेस उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करणेसाठी उक्त नियोजन प्राधिकरणाने मे. विशेष सभा ठराव क्रमांक ३७३, दिनांक 
२९ ऑगस्ट २०१६ पारित केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ पुढे नमूद केलेल्या कार्यालयांत उपलब्ध आहेत . 


__ _ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


१. मुख्याधिकारी, त्रिंबक नगरपरिषद, त्रिंबक 


२ . सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक , 

दुसरा मजला, कृषी औद्योगिक भवन, एनडीसीसी बँकेशेजारी, द्वारका सर्कल, नाशिक . 
उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून त्रिंबक नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 

उक्त प्रारूप विकास योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील, तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत विहित मुदतीत त्रिंबक नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत त्रिंबक नगरपरिषद यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकतींवरच उक्त प्रारूप विकास योजना , शासनास उक्त अधिनियमाचेकलम ३० अन्वयेमंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वीविचार करण्यात येईल . 


संतोष सदाशिव कदम , 

अध्यक्ष, 
त्रिंबक नगरपरिषद, त्रिंबक , 

जिल्हा नाशिक . 


त्रिंबक , ३ सप्टेंबर २०१६. 


TRIMBAK MUNICIPAL COUNCIL , TRIMBAK 


Publication under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 of Draft 

Revised Development Plan of Trimbak [ Origional Limit ( Second Revised ) + Additional Area.] 

No . DP Trimbak/[ O . L . (2nd R ) + A . A. ] / under Section 26/ 1284/ 2016. - Whereas, the Trimbak 
Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide Resolution No . 167 - A , 
dated 6th August 2014 , had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Trimbak [ Original 
Limit (Second Revised ) + Additional Area ] (hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan " ) 
for the area under its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said area ") as per the provisions of 
Section 23 ( 1) and 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to 
as “ the said Act") and published it in Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement, 
Part 1, dated 18 - 24th September 2014 ; 

and whereas, as per the provisions in Section 24 of the said Act , the said Planning Authority vide 
Resolution No. 167 - B , dated 6th August 2014 had appointed Assistant Director of Town Planning , Nashik , 
as “ Town Planning Officer to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 

and whereas , Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik being the Town Planning 
Officer , has prepared the said Draft Development Plan of the said area and submitted the said Draft 
Development Plan to the said Planning Authority for publication under Section 26 ( 1) of the said Act, 
for inviting suggestions / objections from public ; 

and whereas , the said Planning Authority suggested to prepare new Draft Development Plan with 
substantial modification and has passed Vishesh Sabha Resolution No. 373 , dated 29th August 2016 
to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1 ) of the said Act ; 

Therefore , the said Planning Authority hereby publish the said Draft Development Plan along with 
the report under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from public . The copy 
of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the General Public 
at the following offices on all working days during office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


३ 


1. The Chief Officer , Trimbak Municipal Council, Trimbak 
2 . Assistant Director of Town Planning, Nashik , 

2nd Floor, Krushi Bhavan , Near NDCC Bank , Dwarka Point, Nashik 

The copies of this said Draft Revised Development Plan and particulars shall be available to the 
public at reasonable price from the office of the Trimbak Municipal Council . 

The suggestions or objections , if any, in writing from public in this regard with reasons, shall be 
submitted to the Trimbak Municipal Council, within the stipulated period of 30 days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra GovernmentGazette . Suggestions / objections received in writing 
from public to the said Planning Authority within the period of 30 days from the date of publication of 
this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered , before submitting the said 
Draft Development Plan to the Government for Final Sanction under Section 30 of the said Act. 


SANTOSH SADASHIV KADAM , 

President, 
Trimbak Municipal Council, Trimbak , 

district Nashik 


Trimbak , 3rd September 2016 . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४ अन्वये 

क्रमांक पणन - १/ कृउबास/ घोटी बु . /मु . बा. आ . /नामकरण / कलम ४/ अंतिम अधिसूचना/ ६५१३/ २०१६. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार समिती , घोटी बु., तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने तिचे घोटी 
बु. येथील मुख्य बाजार आवारास कै. लोकनेते गोपाळराव रावळाजी गुळवे हे नाव देणेबाबत या कार्यालयाचे प्राथमिक अधिसूचना जावक क्रमांक 
३५९७ / पणन -१/ कृउबास / घोटी बु./ मु. बा . आ ./ नामकरण/ कलम ३/ अधिसूचना/ सन २०१६, दिनांक १८ मे २०१६ अन्वये प्रस्तावित केले होते. 

या कार्यालयाकडील उक्त कलम ३ च्या अधिसूचनेअन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घोटी बु., तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या बाजार 
समितीचे घोटी बु. येथील मुख्य बाजार आवारास कै. लोकनेते गोपाळराव रावळाजी गुळवे हे नाव देणेबाबत हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत . 
प्रस्तुत अधिसूचना जून ९ - १५ , २०१६ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. अधिसूचनेत नमूद विहित कालावधीत या कार्यालयाकडे 
एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही . 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४ अंतर्गत , महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभाग , 
अधिसूचना क्रमांक एपीएम / २०८१/ ३६३४० / ४४० / ११ - स, दिनाकं ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, घोटी बु., तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या बाजार समितीने तिच्या घोटी बु. 
येथील मुख्य बाजार आवारास कै . लोकनेते गोपाळराव रावळाजी गुळवे हे नामकरण केल्याचे घोषित करीत आहे . 

निळकंठ करें , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


२ 


A 


नाशिक , ३१ ऑगस्ट २०१६ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र/ १/ कावि - १२७८५/ २०१६. - ज्याअर्थी, दिनांक ३१ जुलै 
२०१६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत सहायक कक्ष अधिकारी 
( पूर्व) परीक्षा, २०१६ ही जळगाव शहरातील एकूण १० उपकेंद्रांवर सकाळी 
१० . ३० ते दुपारी १२. ०० वाजेपावेतो घेण्यात येणार आहे . सदर परीक्षेच्या 
वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच परीक्षा 
केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता 
असलेबाबत उपोद्घातातील (१ ) अन्वये माझे निदर्शनास आणून देण्यात 
आले आहे . 

त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्राचेठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 
शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचे उपाय 
म्हणून मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) (२ ) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी सकाळी ९ . ०० ते दुपारी १३. ०० वाजेपावेतो 
जळगाव शहरातील एकूण दहा ( १० ) परीक्षाकेंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये . सदर आदेश परिक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी, 
अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही . 

सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटिस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


त्याअर्थी, मी , राहुल आर. पाटील, उपविभागीय दंडाधिकारी, शिरपूर 
भाग, शिरपूर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सर्व केंद्रांवर खालील 
मनाई आदेश पारित करीत आहे . 

दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीपावेतो ( ज्या 
दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरीता) दररोज सकाळी ०८ . ०० वाजेपासून 
ते १८ . ३० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर अंतरापर्यंत झेरॉक्स /फॅक्स 
मशिन, पेजर , लॅपटॉप, एस. टी . डी . बुथ , मोबाईल फोनचे वापर करणेस 
या आदेशाद्वारे मनाई आदेश जारी करणेत येत आहे . 

उपरोक्त आदेशान्वये दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१६ या कालावधीत शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील संबंधित परीक्षा 
केंद्राचे २०० मीटर परिसरात सकाळी ०८ . ०० वाजेपासून ते सायंकाळी 
१८. ३० वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचेदिवशी लागू राहतील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने व 
कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 

राहुल आर. पाटील , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 

शिरपूर भाग, शिरपूर . 
__ शिरपूर , ७ जुलै २०१६ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ ), (३) अन्वये 


आदेश 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

जळगाव. 


जळगाव, ३० जुलै २०१६. 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- २/ फौजदारी/ कावि - ४६३/ २०१६. - ज्याअर्थी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांनी त्यांचेकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक ड / 
कक्ष- ३/एमएजी-२/ कावि / १२६५/ २०१६ , दिनांक ७ जुलै २०१६ अन्वये धुळे 
जिल्ह्यात दिनांक ९ जुलै २०१६ ते ३ ऑगस्ट २०१६ ( ज्या दिवशी पेपर 
राहिल त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ०८. ०० वाजेपासून ते १८ . ३० 
वाजेपावेतो सि . आर. पी. सी . कलम १४४ (२ ) चे मनाई आदेश जारी करणेबाबत 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांनी निर्देश दिलेले आहेत . 

त्याअर्थी, शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात झेरॉक्स/फॅक्स मशिन , 
पेजर , लॅपटॉप , एस. टी . डी . बुथ व मोबाईल फोनच्या वापरावर प्रतिबंध 
करणे आवश्यक आहे. याबाबत माझी खात्री झाल्याने व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १४४ (२) नुसार ज्यांच्या विरुद्ध आदेश काढणेत येत असेल अशा 
व्यक्तींवर योग्य अवधित नोटिस बजाविणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल , 
अशा प्रकरणात या कलमाखालील आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे. 


क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब- १/२४५८ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश /६७३६ / २०१६ , दिनांक 
२८ जुलै २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या विविध 
मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने 
उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
चालू आहेत. तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वातंत्र्य दिन हा 
राष्ट्रीय उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे. 
__ वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २८ जुलै २०१६ 
अन्वये विनंती केली आहे तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


५ 


करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे, तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक । 


आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला , चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, 
उपोषण यासारखे विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २१ जुलै २०१६ चे ०० . ०० ते दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम 
३७ (१ ), (३ ) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण 
यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ ( १), (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 

( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विना परवानगी 
बरोबर नेणे; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 
__ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इ. करीता मनाई करीत आहे . 


आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे , अशा 
व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २८ जुलै २०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल- १/ ३०३३/ २०१५ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष - १४ /३७(१),(३)/ ३०३४ / 
२०१६ , दिनांक १८ जुलै २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत. 

सदरचा आदेश दिनांक २१ जुलै २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील. 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

__ रामदास खेडकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 
नाशिक , २० जुलै २०१६. 


त्याअर्थी, मी , अण्णासाहेब मिसाळ , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस 
स्टेशन हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाहीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व ( ३ ) 
लागू करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 
सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी करावी. 

सदरचा आदेश दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

अण्णासाहेब मिसाळ, 
धुळे, ३० जुलै २०१६. 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी-२ / कावि / १४४० / २०१६. - ज्याअर्थी, माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवाद विरोधी पथक 
तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , दहशतवादी संघटना 
भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीचे ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, महत्त्वाची 
संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्र विघातक , समाज विघातक कृत्य करणाऱ्याची 
शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या ठिकाणी दहशतवादी 
हल्ले/ बॉम्बस्फोट झालेले आहेत. सध्या अतिशय जहाल अशी इसिस 
( ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठ्या प्रमाणात घातपात करून 
तरूण वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याकडे 
मोठ्या प्रमाणात तरूण वर्ग आकर्षित होत आहे. तसेच धुळे जिल्ह्यात 
यापूर्वी जातीय दंगली घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच धुळे जिल्हा हा मध्यप्रदेश, गुजरात 
राज्यांच्या सिमेला लागून असल्याने धुळे जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी 
संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी 
वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवाशी भागात वास्तव्य करून धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य 
लोकांच्या जीवितास धोका होईल. खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान 
होईल असे दहशतवादी/ समाजविघातक कृत्ये करण्याची शक्यता नाकारता । 
येत नाही. तसेच येणाऱ्या आगामी सण उत्सव लक्षात घेता प्रतिबंधक 
कार्यवाही आवश्यक आहे. 

याकरिता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचे मालक , भाडेकरू अशा 
कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तांचे 
संरक्षक , मंदिर, गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा, हॉटेल , लॉजेस 
इत्यादींचे विश्वस्त / संचालक मंडळ , चालक / मालक , जमिनी- घरे खरेदी 
विक्री करणारे व्यवसायिक , चारचाकी / दुचाकी वाहने खरेदी/विक्री करणारे 
व्यवसायिक , फेरीवाले/सिमकार्ड विक्रेते / सायबर कॅफे / भंगार खरेदी/विक्री 
करणारे व्यवसायी इत्यादी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारे पोलीस ठाणेचे 
प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ताबाबतची व्यवहार / विवरणाची माहिती 
लेखी स्वरूपात देणेबाबत बंधनकारक करणे गरजेचे आहे . 

ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेणे 
सद्य: स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश 

क्रमांक जिविशा/ ग्रा.पं .निवडणूक/ सण - उत्सव/ मनाई आदेश/ २४३३/ 
२०१६. - ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात ४१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व 
जिल्हा परिषद रोषमाळ सुरवाणी गट व ग्रामपंचायतीच्या पोट -निवडणूक 
प्रक्रिये अंतर्गत दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतदान व दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी होणार आहे . ग्रामपंचायत निवडणूक 
व जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीचे वेळी उमेदवारांमध्ये निवडणूक प्रचारावरून, 
बोगस मतदानावरून व उमेदवारामधील जय-पराजयावरून अगर किरकोळ 
कारणावरून वाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी गोकुळाष्टमी, दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०१६ रोजी गोपाळकाला ( दहिहंडी) व दिनांक १ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी पोळा असे सण येत असल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील शहर व 
ग्रामीण भागातील बहुतेक ठिकाणी दहिहंडी फोडण्याचा कार्यक्रम व पोळा 
सणानिमित्त बैलांच्या मिरवणुका निघतात. एखादेवेळी इतर धर्मीय लोकांच्या 
वाहनाचा धक्का अगर गर्दीत एकमेकांचा धक्का लागून सदर काळात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
___ त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी, राजेंद्र बा. डहाळे , ( भा . पो . से.), पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार , मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा 
अधिनियम कलम २२ वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ), कलम ३६ 
मधील पोट- कलम अ ते फ प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील . 
( अ) रस्त्यावरीलकिंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतीलकिंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


७ 


( क) सर्व मिरवणुकीच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजेअर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास अर्चेच्यावेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा 
तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल 

अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये, घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे । 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , जत्रा, 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 

निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, 

बाबत निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; । 
( फ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचेकलम ३३ , ३५, ३७ ते 

४० , ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की, कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर सभा , 
मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन, प्रभारी अधिकारी 
किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक, सहायक 
पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
तारीख, वेळ , जागा, आरास , मिरवणुकीचा मार्ग, आरास , त्यात दिल्या 
जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. 
तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक 
होणाऱ्या ग्रामपंचायत हद्दीत दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ चे ०० .०१ वाजेपासून 
ते दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहील. 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 

सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 


विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१६ रोजीपावेतो गणेशोत्सव व दिनांक १३ सप्टेंबर २०१६ 
रोजी बकरी ईद ( चंद्र दर्शनावर अवलंबून एक दिवस मागे किंवा पुढे) हे 
सण/ उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरे करण्यात येणार आहेत . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ ( १), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र 
पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी , धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( अ ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे. 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्नाच्या मिरवणुका 
हे कार्यक्रम . 

( क ) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१६ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 
__ प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २९ ऑगस्ट २०१६ . 


होईल . 


हा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी दिला आहे. 

राजेंद्र बा . डहाळे , 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
नंदुरबार , ५ ऑगस्ट २०१६ . 


मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ कार्या-९ -ब -१ / २८२२ / २०१६ . - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७४८३/ २०१६ , दिनांक 
२९ ऑगस्ट २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 


गुरुवार , ऑगस्ट ४ , २०१६ / श्रावण १३, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 27th July 2016 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. TPS - 1113 /592 /CR - 272/2013 /UD - 9. - Whereas , in accordance with sub - section ( 1) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII) of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act”) the GovernmentofMaharashtra has sanctioned part of the Draft Development 
Plan (Second Revised ) for the area within the limits of Yeole Municipal Council (district Nashik ) (herein 
after referred to as " the said Development Plan ") Notice under Section 31 ofMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 vide Urban Development Department s Notice No. TPS - 1113 /592 /CR - 272 (A )/ 
2013/UD -9 , dated 6th September 2014 (hereinafter referred to as “ the said Notification ") which appeared 
in the Government Gazette , Part - 1, Nashik Division Supplement, dated 6th September 2014 ; 

and whereas , the Government published the proposed modifications of substantial nature with 
regard to the excluded parts of the said Development Plan vide Urban Development Department s 
Notice No . TPS - 1113 /592 /CR - 272 (B )/2013/UD -9 , dated 6th September 2014 (hereinafter referred to as 
" the said Excluded Part") published in the Government Gazette , Part- 1 , Nashik Division Supplement, 
dated 6th September 2014 on pages 6 to 12 for inviting suggestions/objections from the General Public 
under second provision to sub - section (1) of Section 31 of the said Act ; 

and whereas, in accordance with sub - section (2 ) of Section 31 of the said Act , the Government 
vide said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik as an "Officer" 
to hear the persons who submitted objections or suggestions in respect of the proposed modifications 
of substantial nature and to submit his report to the Government (hereinafter referred to as “ the said 
Officer" ) ; 

and whereas, the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No. 
Fifa / 94. IT. TAST. TT. )/ guisfte /bH 39/ 92& 8 , faglich 29 3TRE 2094 ; 

and whereas, in accordance with the provisions of sub -section ( 3) of Section 31 of the said Act 
the Government of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received 
and the report of the said Officer ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of Section 31 of the said 
Act and of all other powers enabling it on that behalf and after consulting the Director of Town Planning 
Maharashtra State , the Government of Maharashtra hereby sanctions : 


(a ) The said Excluded Part i. e . E .P . Nos. 1 to 12 and 14 to 24 , as specified in the Schedule of 
Modifications annexed hereto , which shall be a part of the final Development Plan of the Yeole Municipal 
Council, appended hereto ; 

(b ) The Excluded Parts (E . P . Nos. 1 to 12 and 14 to 24 ) shall come into force from the date of 
publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette . 


SCHEDULEOFMODIFICATION SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYTHEGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OF 

MAHARASHTRAREGIONALANDTOWNPLANNINGACT,1966(DEVELOPMENTPLANYEOLE) [ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-1113/592/CR-272/2013/UD-9,dated27thJuly2016] 


Sr.Excluded No.PartNo. 


SurveyNo. PlotNo. 


ProposalofDraft 

Development 
Plan 
Published underSection26 

ofthe Maharashtra Regionaland TownPlanning 

Act,1966 


ProposalofDraft DevelopmentPlan submittedtothe 

Governmentfor 
sanctionunderSection 30oftheMaharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966 


Modificationsofsubstantial 

natureasproposedby GovernmentunderSection 

31(1)oftheMaharashtra Regional 
and 
Town 
Planning 

Act,1966 


Modificationssanctioned 

byGovernmentunder Section31(1)andthe 
Maharashtra 
Regional andTownPlanningAct, 

1966 


1 1 


2 EP-1 


3 SurveyNo.21 (Part)ofMauje Kotamgaon SurveyNos.69 and70ofMauje Kotamgaon. 


4 SiteNo.24- "Garden" AgricultureZone 


5 SiteNo.24-"Garden”is shiftedinlandbearing SurveyNos.69and70 ofMaujeKotamgaonand landthusreleased,is includedinResidential Zone. 


(a)SiteNo.24“Garden"is proposedtobereinstatedas perthePlanpublishedunder Section26ofMaharashtra RegionalandTownPlanning 
Act 
,1966 
and 
some 
portion oflandbearingSurveyNos. 69and70ofMauje Kotamgaon,isproposedtobe reservedas"SiteNo.25-A "Garden”andremainingarea isproposedtobeincludedin ResidentialZone,asshown onthePlan. 


TheSiteNo.24"Garden" isdeletedandtheLand thusreleasedisincluded inResidentialZone. LandbearingSurvey Nos.69(pt.)and70(pt.) ofMaujeKotamgaon,is reservedas"SiteNo. 25-A"Garden”and remainingareais includedinResidential Zone,asshownonthe Plan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


९ 


SCHEDULEOFMODIFICATION-contd. 


१० 


1 


2 


3 


4 


2 


EP-2 


SurveyNo.60 (Part),Survey Nos.60(part), SurveyNos. 277and278. 


SiteNo.56 "Warehouse"Site No.72 “TruckTerminus” AgricultureZone 


SiteNo.56"Warehouse" andSiteNo.72-"Truck Terminus”areshiftedon 
the 
land 
bearing 
Survey Nos.277and278and landsthusreleased,are includedinResidential Zone.And12.00mt.wide DevelopmentPlanRoad isshownonthePlan, passingthroughSurvey Nos.277and278. 


SiteNo.56-"Warehouse”and SiteNo.72-"TruckTerminus" areproposedtobereinstated asperthePlanpublished underSection26ofthe MaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966.Site No.56-"Warehouse"and"Site No.72-TruckTerminus" proposedonthelandsbearing SurveyNos.277and278and also12.00mt.wide DevelopmentPlanRoads, passingthroughSurveyNos. 277and278,areproposedto deletedandlandsthus released,areproposedtobe includedinAgricultureZoneas shownonthePlan. 


SiteNo.56-"Warehouse” isretainedaspublished underSection26,50per centlandoutofthetotal landreservedforsiteNo. 
72 
- 
" 
Truck 
Terminus 
" 
is 
deleted 
from 
the reservationandlandso releasedisincludedin ResidentialZone. 
Remaining 
50 
per 
cent landisretainedassite No.72TruckTerminus asshownonthePlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


3 


EP-3 


SurveyNos. 57(Part),63 (part)and65 (Part). 


18.00mtr.wide Development PlanRoad SiteNo.71 "R.T.O." 


Thealignmentof18.00 mtr.wideDevelopment PlanRoadpassing throughSurveyNos.56 and65ismodifiedas shownthePlanandland thusreleased,is includedinResidential Zone.Andalsosome portionofSiteNo.71 "R.T.O."inbetweenthe oldalignmentandnew alignment,isincludedin ResidentialZone,as shownonthePlan. 


SiteNo.71-“R.T.O."andthe alignmentof18.00mtr.wide DevelopmentPlanRoad passingthroughSurveyNo. 57and65,areproposedto bereinstated,asperthePlan publishedundersection26of theMaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966. 


Asproposedunder Section30thealignment of18.00mtr.wide DevelopmentPlanRoad passingthroughSurvey Nos.57and65is modifiedasshownon thePlanandlandthus released,isincludedin 
Residential 
Zone 
. 
And 
a alsosomeportionofSite No.71-"R.T.O."in betweentheold alignmentandnew alignment,isincludedin ResidentialZone,as shownonthePlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


4 


EP-4 


AgricultureZone 


ResidentialZone. 


SurveyNo.22 (Part). 


AnewSiteNo.14-A-“Primary School”isproposedonthe landbearingSurveyNo.22 (part),asshownonthePlan. 


AnewSiteNo.14-A "PrimarySchool”is shownontheland bearingSurveyNo.22 (part),asshownonthe 
Plan 
. 


5 


EP-5 


SiteNo.23- “PrimarySchool" AgricultureZone. 


SurveyNos.18 and19ofMauje Yeole,Survey Nos.57and75 ofMauje Nagade. 


SiteNo.23-"Primary School"isshiftedfrom SurveyNos.18and19 ofMaujeYeole,toSurvey 
No 
. 
57 
of 
Mauje 
Nagade andlandthusreleased, isincludedinResidential Zone.Andalso18.00mtr. 


(a)SiteNo.23-"Primary 

School”isproposedtobe reinstated,asperthePlan publishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966.The AppropriateAuthorityfor thissitewillbeYeole MunicipalCouncil/Zilla Parishad,Nashik. 


(a)SiteNo.23-“Primary School”isdeletedand landsoreleasedis includedinResidential Zone. 
( 
b 
) 
Part 
of 
land 
bearing S.No.57isdeleted fromthe"PrimarySchool" 


११ 


SCHEDULEOFMODIFICATION–contd. 


१२ 


EP-5 


5 contd. 


wideDevelopmentPlan Roadisproposedonthe jointboundaryofSurvey 
Nos 
. 
57 
and 
75 
of 
Mauje Nagade. 


(b)Thelandundershifted 

reservationofPrimary School,bearingSurvey 
No 
. 
57 
of 
Mauje 
Nagade 
, 
is proposedtobeincludedin 
Residential 
Zone 
, 
as 

shownontheplan. (c)AnewSiteNo.23-A 

“MunicipalMarket"is proposedontheland bearingSurveyNo.55-Aof MaujeNagade,asshown ontheplan. 


reservationandlandso releasedisincludedin residentialzone. 
( 
c 
) 
The 
site 
No 
.23 
- 
A "MunicipalMarket”is 
deleted 
and 
the 
land 
so releasedisincludedin AgiculturalZone. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


6 


EP-6 


SurveyNos.62 and105. 


SiteNo.67- "Vegetable Market." 


TheSouthernportionof SiteNo.67-"Vegetable Market",admeasuring 0.22Ha.isdeletedand thelandthusreleased,is includedinResidential Zone. 


SiteNo.67-"VegelableMarket isproposedtobereinstated, asperthePlanpublished underSection26ofthe MaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966. 


TheSouthernportionof 
Site 
No 
. 
67 
- 
" 
Vegetable Market”admeasuring area0.22Ha.isdeleted andlandsoreleasedis includedinResidential Zone. 


7 


EP-7 


SurveyNo.69 


SiteNo.64- "Playground" SiteNo.65- "Garden" 


ita 


Areaadmeasuring20 Gunthasisdeletedfrom “SiteNo.64-Playground" andisincludedin ResidentialZone. 


Landadmeasuring20 Gunthasisproposedtobe deletedfromSiteNo.64- "Playground"andlandthus released,isproposedtobe includedinResidentialZone, andtheboundariesofSiteNo. 
65 
- 
" 
Garden" 
, 
are 
proposed toberedefinedbyaddinginto itsomeareaofSiteNo.64 "Playground”,asshownon 
the 
plan 
. 


Landadmeasuring20 Gunthasisdeletedfrom SiteNo.64-“Play Ground"andlandso released,isincludedin ResidentialZone,and theboundariesofSite No.65-"Garden”,are redefinedbyaddinginto itsomeareaof"SiteNo. 64-Playground",as shownonthePlan. 


8 


EP-8 


SiteNo.43- 
“ 
Dispensary andMaternity Home." 


Thetriangularportion admeasuring150sq. mtr.adjoiningto24.00 mtr.wideroad,isdeleted fromSiteNo.43 “Dispensaryand MaternityHome”and thusreleased,isincluded inResidentialZone. 


SiteNo.43-“Dispensaryand MaternityHome"isproposed 
to 
be 
reinstated 
, 
as 
per 
the planpublishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


The 
triangular 
portion admeasuring150sq.mt. areaadjoiningto24mt. wideD.P.Roadis deletedfromSiteNo.43 
“ 
Dispensary 
and MaternityHome”and landthusreleasedis includedinResidential Zone. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


9 


EP-9 


-- 


SiteNo.31 "Library” 


SiteNo.31-“Library"is deletedandlandthus released,isincludedin Residential/Commercial Zone. 


SiteNo.31-"Library”is proposedtobedeletedand landthusreleased,is proposedtobeincludedin Public/Semi-PublicZone,as shownonthePlan. 


Site 
No 
. 
31 
- 
" 
Library 
” 
is deletedandlandthus released,isincludedin Public/Semi-PublicZone, asshownontheplan. 


१३ 


SCHEDULEOFMODIFICATION-contd. 


१४ 


4 


1 10 


2 EP-10 


3 -- 


"SiteNo.30- ChildrenPark” 


5 “SiteNo. ChildrenPark” 


30- 


SiteNo.30-“Children 
Park 
” 
is 
reinstated 
, 
as pertheplanpublished underSection26ofthe 
Maharashtra 
Regional 
and 
Town 
Planning 
Act 
, 1966. 


11 


EP-11 


ResidentialZone. 


Landtowards BDOOffice andMunicipal Dispensary. 


TheLandtowardsBDO 
Office 
and 
Municipal Dispensarybelongingto YeoleMunicipalCouncil, isdeletedfrom ResidentialZoneand landthusreleased,is includedinCommercial Zone. 


SiteNo.30-"ChildrenPark”is proposedtobereinstated,as perthePlanpublishedunder Section26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning 
Act 
, 
1966 
. TheLandtowardsBDOOffice andMunicipalDispensary, belongingtoYeoleMunicipal Council,isproposedtobe reinstatedinResidentialZone, asperthePlanpublished underSection26ofthe MaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966. 


TheLandtowardsBDO 
Office 
and 
Municipal Dispensary,belongingto YeoleMunicipal 
Council 
, 
is 
reinstated 
in ResidentialZone,asper theplanpublishedunder Section26ofthe MaharashtraRegional 
and 
Town 
Planning 
Act 
, 1966. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


12 


EP-12 


ResidentialZone. 


Landadjacent to30.00mt. wideroad towards northern boundaryof BDOOffice andMunicipal 
Dispensary 


Thelandadjacentto 
30 
. 
00 
mtr 
.wide 
road towardsNorthern boundaryofBDOOffice andMunicipal Dispensary,belongingto theGovernment,is deletedfromResidential Zoneandlandthus released,isincludedin CommercialZone. 


Thelandadjacentto30.00mtr. wideroadtowardsNorthern boundaryofBDOOfficeand MunicipalDispensary, belongingtotheGovernment, isproposedtobereinstatedin ResidentialZone,asperthe planpublishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


Thelandadjacentto30 mtr.wideroadtowards Northernboundaryof 
BDO 
Office 
and MunicipalDispensary, belongingtothe Government,is reinstatedinResidential Zone,asperthePlan publishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966. 


13 


EP-14 


SiteNo.19- "Playground.”Site 
No 
. 
20 
- 
" 
High School”,12.00 mtr.wideNorth South Development PlanRoad AgricultureZone. 


SiteNo.19-“Play- ground",SiteNo.20 "HighSchool",and12.00 mtr.wideNorth-South DevelopmentPlanRoad, aredeletedandlandthus released,areincludedin ResidentialZone,Agri cultureZone. 


(a)and(b)SiteNo.19 

“PlaygroundandSite No.20HighSchool aredeletedandland thusreleasedis includedinResiden tialZoneasshownin thePlan. 


(a)SiteNo.19-"Playground. 

(Partly)"and"SiteNo.20 HighSchool”,arepropo sedtobedeletedandland thusreleasedarepropo sedtobeincludedin ResidentialZone,as 

shownonthePlan. (b)Theremainingportionof 

SiteNo.19-“Playground" and"SiteNo.20-High School”,isproposedtobe reservedasnewSiteNo. 
20 
- 
“ 
Primary 
School 
, 
High SchoolandPlayground”, 

asshownonthePlan. (C)12.00mtr.wideNorth 

SouthDevelopmentPlan Road,isproposedtobe reinstatedasperthePlan publishedunderSection26 oftheMaharashtraRegio nalandTownPlanning Act,1966. 


(C)12.00mt.wideNorth 

SouthDevelopment PlanRoad,isrein statedasperthe planpublishedunder Section26ofthe 
Maharashtra 
Regio nalandTownPlann ingAct,1966. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


14 


EP-15 


SurveyNo.119 


6- 


SiteNo. "Playground.” 


SiteNo.6-“Playground" deletedandlandthus released,isincludedin ResidentialZone. 


SiteNo.6-“Playground"is proposedtobereinstatedas perthePlanpublishedunder Section26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


SiteNo.6-“Playground" isreinstatedasperthe planpublishedunder Section26ofthe MaharashtraRegional andTownPlanningAct 1966. 


१५ 


SCHEDULEOFMODIFICATION-contd. 


१६ 


1 


2 


3 


15 


EP-16 


SurveyNo. 
113 
- 
A 
. 


ExistingBurial Ground. 


ThelandbearingSurvey No.113-A,isdeleted from“ExistingBurial Ground"andlandthus released,isincludedin CommercialZone. 


ThelandbearingSurveyNo. 113-A,isproposedtobe reinstatedin"ExistingBurial Ground“,asperthePlan publishedunderSection26of theMaharashtraRegional andTownPlanningAct,1966. 


ThelandbearingS.No. 113-Aisdeletedfrom "ExistingBurialGround" andlandthusreleasedis includedinResidential Zone. 


16 


EP-17 


SurveyNo.12 (Part),Land alongthe proposedRing Road. 


SiteNo.4- “ShoppingCentre andVegetable Market”, ResidentialZone 


SiteNo.4-"Shopping CentreandVegetable Market”isshiftedalong theproposedRingRoad andlandthusreleased, isincludedinResidential 
Zone 
. 


SiteNo.4-"ShoppingCentre andVegetableMarket"is proposedtobereinstatedas perthePlanpublishedunder Section26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


SiteNo.4-"Shopping CentreandVegetable 
Market 
” 
is 
reinstated 
as perthePlanpublished underSection26ofthe MaharashtraRegional andTownPlanningAct, 1966. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


17 


EP-18 


5- 


SiteNo. "Playground". 


SiteNo.5-“Playground" deletedandlandthus released,isincludedin ResidentialZone. 


SiteNo.5-“Playground"is proposedtobereinstatedas perthePlanpublishedunder Section26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


SiteNo.5-“Playground" isreinstatedasperthe planpublishedunder Section26ofthe MaharashtraRegional andTownPlanningAct, 1966. 


18 


EP-19 


SurveyNo.17 (Part). 


SiteNo.69- "Garden". 


SiteNo.69-"Garden” deletedandlandthus released,isincludedin ResidentialZone. 


SiteNo.69-"Garden”is proposedtobereinstatedas perthePlanpublishedunder Section26oftheMaharashtra RegionalandTownPlanning Act,1966. 


SiteNo.69-"Garden"is deletedandlandthus releasedisincludedin ResidentialZone. 


19 


EP-20 


SurveyNo.17 (Part) 


SiteNo.70- "Playground.” 


SiteNo.70-“Playground" deletedandlandthus released,isincludedin ResidentialZone. 


SiteNo.70-“Playground"tobe reinstatedasperthePlan publishedunderSection26of theMaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966. 


SiteNo.70-“Playground" 
reinstated 
as 
perthe 
plan publishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966. 


20 


EP-21 


AgricultureZone. 


AgricultureZone. 


SurveyNo.58of MaujeNagade. 


AnewSiteNo.72-"Stadium" proposedonthelandbearing SurveyNo.58ofMauje Nagade,asshownonthePlan. 


SiteNo.72-"Stadium“is 
deleted 
and 
land 
thus releasedisincludedin AgriculturalZone. 


21 


EP-22 


AgricultureZone. 


AgricultureZone. 


SurveyNos.55-A (Part)and56 (Part)ofMauje 
Nagade 
. 


(a)NewreservationsasSite 

No.17-A-“Primary School",SiteNo.19-A "Playground"andSiteNo. 20-A-"HighSchool"are proposedontheland bearingSurveyNos.55-A (part)and56(part)ofMauje Nagade,asshownonthe 

Plan. (b)ThelandbearingSurvey 

Nos.55-Aand56ofMauje Nagade,situatedatthe SouthernsideofnewSite No.72-“Stadium",is proposedtobedeleted fromAgricultureZoneand proposedtobeincludedin ResidentialZone,as shownonthePlan. 


(a)Thelandisretained 

inAgriculturalZone asperthePlan underSection26 ofMaharashtraRegi onalandTownPlann 

ingAct,1966. (b)Thelandisretained 

inAgriculturalZone asperthePlan underSection26of MaharashtraRegio nalandTownPlann ingAct,1966. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


१७ 


SCHEDULEOFMODIFICATION–contd. 


१८ 


1 


2 


5 


22 


EP-23 


"SiteNo.52- MHADA", SiteNo.54- "Garden." 


SiteNo.52-“MHADA” SiteNo.54-"Garden"is deletedandlandthus released,isincludedin 
Residential 
Zone 
. 


(a)The50percentSouthern 

portionofSiteNo.52 "MHADA”,isproposedto bedeletedandlandthus released,isproposedto beincludedinResidential 
Zone, 
as 
shown 
on 
the 

Plan. (b)SiteNo.54-"Garden”is 

proposedtoberedesig natedasperthePlan publishedunderSection26 oftheMaharashtraRegi onalandTownPlanning 

Act,1966. 
Landadmeasuring3 
.02Ha 
., bearingSurveyNo.65/2of MaujeKotamgaon,is proposedtobedeletedfrom SiteNo.53-"MHADA"andland thusreleasedisproposedto beincludedinResidential Zone,asshownonthePlan. 


(a)The50percent 

Southernportionof SiteNo.52-"MHADA", isdeletedandland thusreleased,is includedinResiden 
tial 
Zone 
, 
as 
shown 

onthePlan. (b)"SiteNo.54-Garden". 

isreinstatedasper thePlanpublished underSection26of 
the 
Maharashtra Regi-onalandTown 

Plann-ingAct,1966. Landadmeasuring3.02 
Ha 
. 
, 
bearing 
Survey 
No 
. 65/2ofMaujeKotam gaon,isdeletedfromSite No.53-"MHADA"andland thusreleasedisproposed toincludedinResidential Zone,asshownonthe Plan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


23 


EP-24 


SurveyNo. 
65 
/2 ofMauje Kotamgaon. 


SiteNo 
. 
53 
- "MHADA(Part)." 


SiteNo. 
53- 
“ 
MHADA (Part).” 


ThisNotificationisalsoavailableonGovernmentwebsiteatwww.maharashtra.gov.in 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, DeskOfficertoGovernment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


१९ 


बुधवार , ऑगस्ट १० , २०१६ / श्रावण १९ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 17th June 2016 


NOTIFICATION 
The Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3514 /29 /CR - 25 /2014 /UD - 9. - Whereas, in accordance with sub -section ( 1) of Section 31 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”) the Government ofMaharashtra has sanctioned part of the Draft Development 
Plan (Revised ) for the area within the limits of Faizpur Municipal Council (district Jalgaon ) (herein after 
referred to as “ the said Development Plan ") excluding certain part , vide Urban Development Department s 
Notification No. TPS - 3514 /29 /CR - 25 (A )/ 2014 /UD - 9 , dated 9th March 2015 (hereinafter referred to as 
" the said Notification ”) which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part - 1, Nashik Division 
Supplement, dated 19th March 2015 ; 

and whereas , the Government published the proposed modifications of substantial nature with 
regard to the excluded parts of the said Development Plan (herainafter referred to as " the said Excluded 
Parts " ) vide Urban Development Department s Notice No. TPS -3514 /29 / CR - 25 ( B )/ 2014 /UD - 9 , dated 
9th March 2015 (hereinafter referred to as " the said Notice ") published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part - 1, Nashik Division Supplement, dated 19th March 2015 on pages 6 to 8 for inviting 
suggestions /objections from the General Public under second provision to sub - section (1) of Section 
31 of the said Act ; 

and whereas , in accordance with sub - section ( 2 ) of Section 31 of the said Act, the Government 
vide said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as an " Officer " 
to hear the persons who submitted objections or suggestions in respect of the proposed modifications 
of substantial nature and to submit his report to the Government (hereinafter referred to as " the said 
Officer") ; 


and whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No. 
Hifa /fart Tolle (5. FT.)/ getfft / cndH 39/ 600 , facich 98 A 2094 ; 

and whereas, in accordance with the provisions of sub - section (3) of Section 31 of the said Act 
the Government of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received 
and the report of the said Officer . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1) of Section 31 of the said 
Act and of all other powers enabling it on that behalf and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government ofMaharashtra hereby sanctions the Draft Development Plan of 
the Faizpur Municipal Council as regards the said Excluded Parts i. e . E . P . No. 1 and 2 as specified 
in the Schedule of Modifications annexed hereto which shall be a part of the final Development Plan 
of the Faizpur Municipal Council as regards the said Excluded Part. 


The Final Development Plan in respect of the said Excluded Parts of the Faizpur Municipal Council 
( viz . E . P. No . 1 and 2 ) shall come into force from the date of publication of this Notification in the 
Maharashtra Government Gazette . 


२० 


SCHEDULEOFMODIFICATIONS SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYTHEGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OF 

MAHARASHTRAREGIONALANDTOWNPLANNINGACT,1966(DEVELOPMENTPLAN,FAIZPUR) [ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-3514/29/CR-25/2014/UD-9,dated17thJune2016] Sr.ExcludedSurveyNo./ProposalofDraftProposalofDraft Modifications 
of 
substantial 
Modificationssanctioned No 
.Part 
No.PlotNo.DevelopmentPlanDevelopment 
Plan 

natureasproposedbybyGovernmentunder publishedundersubmittedtothe 

GovernmentunderSectionSection31(1)andthe Section26oftheGovernmentforsanction31(1)oftheMaharashtraMaharashtraRegional 

MaharashtraunderSection30oftheRegionalandTownPlanningandTownPlanningAct, RegionalandTownMaharashtraRegionaland 

Act,1966 

1966 PlanningAct,1966TownPlanningAct,1966 12 

5 1EP-1GatNos.652(Pt.)SiteNo.30-Thelandadmeasuring0.52"SiteNo.30-Playground"is"SiteNo.30-Playground" 

653(Pt.),654(Pt.),PlavaroundHa.bearingGatNos.654proposedtobereinstatedasisreinstatedasperthe 662(Pt.),663(Pt.), 

(Pt.),662(Pt)and663(Pt.) pertheplanpublishedunderplanpublishedunder 676(Pt.),677(Pt.), 

isdeletedfrom"SiteNo.30 Section26oftheMaharashtraSection26ofthe 678(Pt.) 

Playground"and 
theland 
Regional 
andTownPlanningMaharashtraRegional thusreleased,isincludedinAct,1966. 

andTownPlanningAct, ResidentialZone. 

1966. 1EP-2GatNos.935(Pt.), 

SiteNo.15 

Thelandadmeasuring0.045"SiteNo.15-Park”isproposed“SiteNo.15-Park"is 936(Pt.),947(Pt.), 

Ha.bearingGatNo.947(Pt.)tobereinstatedaspertheplanreinstatedaspertheplan 968(Pt.),969. 

Park 

isdeletedfrom"SiteNo.15publishedunderSection26ofpublishedunderSection Park”andthelandthustheMaharashtraRegionaland26oftheMaharashtra released,isincludedinTownPlanningAct,1966.RegionalandTown ResidentialZone. 

PlanningAct,1966. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


ThisNotificationisalsoavailableonGovernmentwebsiteatwww.maharashtra.gov.in 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, 
Desk 
Officer 
to 
Government 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


२१ 


गुरुवार, ऑगस्ट ११ , २०१६ / श्रावण २०, शके १९३८ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २८ जुलै २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१५/१२० / प्र. क्र . ६९/ २०१५/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, राहुरी शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये 
शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०० / २००१/ प्र. क्र . १० / २००३/ नवि - ९ , दिनांक १० फेब्रुवारी २००३ नुसार मंजूर झाली 
असून ती दिनांक ३१ मार्च २००३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे राहुरी (बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक २३४ (२) क्षेत्र ४.४८ हेक्टर मधील जागा (यापुढे “ उक्त जागा " 
असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, राहुरी नगरपरिषद, राहुरी यांनी नियोजन प्राधिकरण (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७, दिनांक १८ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त जागा कृषी क्षेत्रामधून वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास 
( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ९, दिनांक २१ जून २०१० रोजी मान्य करून घेऊन असा 
प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १० फेब्रुवारी २००३ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

___ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १० फेब्रुवारी २००३ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
“ मौजे राहुरी (बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक २३४/ २ क्षेत्र ४. ४८ हेक्टर आर जागा खालील अटींच्या अधीन राहून कृषी विभागातून वगळण्यात येत 
आहे व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 
अट क्रमांक १- फेरबदलाखालील क्षेत्रावर केंद्र / राज्य शासन पुरस्कृत योजनेअंतर्गत घरकुल योजना अनुज्ञेय राहील . 
अट क्रमांक २- घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी उक्त क्षेत्र नगरपरिषदेच्या नावे हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे . तसेच सदर 

बांधकामास जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे ना - हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. 
अट क्रमांक ३ - घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी सदर जागेस आवश्यक त्या रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध करून घेणे बंधनकारक 

आहे . 
अट क्रमांक ४- विषयांकित जागेवरील उच्च दाब विद्युतवाहिनीपासून आवश्यक ते किलक क्षेत्र ( Buffer Zone ) सोडणे आवश्यक राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी, मुख्याधिकारी, राहुरी नगरपरिषद, राहुरी यांच्या 
कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


TV 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व नगररचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra. gov .in या 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 28th July 2016 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 1615 / 120 / CR -69 /2015 /UD - 9. - Whereas , Development Plan (Revised ) of Rahuri, district 
Ahmednagar has been sanctioned by the Government vide Urban DevelopmentDepartment s Notification 
No. TPS - 1600 /2001 /CR - 10 /2003 /UD - 9 , dated the 10th February 2003 and has come into force with 
effect from the 31st March 2003 (hereinafter referred to as " said Development Plan ") under Section 31 
( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”); 

and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No. 234 /2 area 4 .48 Hectare 
of Mouze Rahuri (Bd .) (hereinafter referred to as " the said Land ") is included in Agricultural Zone ; 

and whereas, the Rahuri Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ”) 
vide its General Body Resolution No. 7 , dated the 18th January 2010 as resolved to delete the said 
Land from Agricultural Zone and to include the same in Residential Zone and after following the due 
procedure laid down in the said Act and after seeking final approval of General Body vide Resolution 
No. 9 , dated 21st June 2010 submitted a Modification proposal as per the provisions of sub -section (1 ) 
of Section 37 of the said Act to the Government for sanction (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification "); 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that, the Proposed Modification should be 
sanctioned , with some conditions. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification dated the 10th February 2003 as follows – 

In the Schedule ofModifications appended to the Notification , dated 10th February 2003 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry - 

ENTRY 
“ The land bearing Survey No . 234 / 2 admeasuring area 4 . 48 Hectare of Mouze Rahuri (Bd.) is 
deleted from Agricultural Zone and is included in Residential Zone as shown in plan , subject to the 
conditions mentioned specified below .” 
Condition No. 1 - Housing projects under the Central / State Government Scheme shall be allowed 

on the said land under modification . 
Condition No. 2 - The said land under modification should be transferred in the name ofMunicipal 

Council before commencing the construction of Housing Project also shall be 

necessary the NOC from Collector, Ahmednagar for such constructions. 
Condition No. 3 - It is mandatory to built the approach road of adequate width to the said land before 

commencement of housing scheme. 
Condition No. 4 - An adequate Buffer Zone should be maintained between the buildings / structure 

and the High Tension Electric Power Supply Lines passing through the said land . 
A copy of the Notification along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification 
shall be available for inspection of the General Public in the office of the Chief Officer, Rahuri Municipal 
Council, Rahuri during office hours on all working days for a period of one month . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


२३ 


This Notification shall also be available on the Governmentwebsite www .maharshtra . gov. in as well 
as on the web site of Director of Town Planning www .dtp .Maharashtra . gov .in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 17th May 2016 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No . TPS - 1513 / 191 /CR - 87 /2014 /UD - 9 . - Whereas, in accordance with sub - section ( 1) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act") the Government of Maharashtra has sanctioned part of the Draft Development 
Plan (Original Limit, Second Revised ) for the area within the limits of Shahada Municipal Council 
(district Nandurbar) (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) excluding certain part , vide 
Urban Development Department s Notification No . TPS - 1513 / 191/CR -87 ( A )/ 2013 /UD - 9 , dated 18th 
November 2014 (hereinafter referred to as " the said Notification ") which appeared in the Maharashtra 
Government Gazette , Part - 1, Nashik Division Supplement, dated 21st January 2015 ; 

and whereas, the Government published the proposed modifications of substantial nature with 
regard to the excluded parts of the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said Excluded 
Parts ") vide Urban Development Department s Notice No. TPS - 1513 / 191/CR -87 ( B )/ 2013 /UD - 9 , dated 
18th November 2014 (hereinafter referred to as “ the said Notice" ) published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part - 1 , Nashik Division Supplement, dated 21st January 2015 on pages 3 
and 4 for inviting suggestions/objections from the General Public under second provision to sub - section ( 1) 
of Section 31 of the said Act ; 

and whereas , in accordance with sub - section (2 ) of Section 31 of the said Act, the Government 
vide said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as an " Officer" 
to hear the persons who submitted objections or suggestions in respect of the proposed modifications 
of substantial nature and to submit his report to the Government (hereinafter referred to as " the said 
Officer") ; 

and whereas, the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No. 
fa /fu] / TEGI (9.7 .)( T . T.)/y ukt / 414 39/072 , facich 23 # 2094 ; 

and whereas, in accordance with the provisions of sub - section ( 3) of Section 31 of the said Act, 
the Government of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received 
and the report of the said Officer. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of Section 31 of the said 
Act and of all other powers enabling it on that behalf and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government of Maharashtra hereby sanctions the Draft Development Plan 
of the Shahada Municipal Council as regards the said Excluded Parts i. e. E . P . No. 1, 2 and 3 as 
specified in the Schedule ofModifications annexed hereto which shall be a part of the Final Development 
Plan of the Shahada Municipal Council as regards the said Excluded Part . 

The Final Development Plan in respect of the said Excluded Parts of the Shahada Municipal 
Council (viz . E . P . No . 1, 2 and 3 ) shall come into force from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra GovernmentGazette . 


२४ 


4 


SCHEDULEOFMODIFICATIONS SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYTHEGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFMAHARASHTRAREGIONALAND 

TOWNPLANNINGACT,1966(DEVELOPMENTPLAN,SHAHADA)(ORIGIONALLIMIT,SECONDREVISED) [ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-1513/191/CR-87/2013/UD-9,dated17thMay2016] Sr.ExcludedSurveyNo./ProposalofDraftProposalofDraft 

Modificationsofsubstantial Modificationssanctionedby No.PartNo.PlotNo. DevelopmentPlan 

DevelopmentPlan 

natureasproposedby GovernmentunderSection31(1) publishedunder 
submitted 
to 
the 

GovernmentunderSection 
and 
the 
Maharashtra 
Regional Section26oftheGovernmentforsanction 

31(1)oftheMaharashtra 

andTownPlanningAct,1966 MaharashtraRegionalunderSection30ofthe RegionalandTownPlanningAct, andTownPlanningMaharashtraRegionaland 

1966 Act,1966 

TownPlanningAct,1966 12 1EP-1SurveyNos.11(pt.) 

SiteNo.29-"SiteNo.29-Playground""SiteNo.29-Playground"isproposed"SiteNo.29-Playground"is and12(Pt.)to Playground.isdeletedandthelandthus tobereinstatedaspertheplanreinstatedaspertheplan MouzeKukdel. 

released,isincludedinpublishedunderSection26ofthepublishedunderSection26ofthe ResidentialZone. 

MaharashtraRegionalandTownMaharashtra 
RegionalandTown PlanningAct,1966. 

PlanningAct,1966. 
2 
EP 
- 
2 
Land 

TheGreenBelttotheNorthernSide GreenBelt 

TheGreen-BelttotheNorthern 
situated GreenBelt 

ofexistingtheBurialGround,isSideofexistingtheBurialGround, attheWesternand 

proposedtobereservedasnew"Siteisreservedasnew"SiteNo.51 

No 
.51- 
Extension 
to 
Burial 
Ground" 
, 
Extension 
toBurial 
Ground 
" 
,as South-Northsides 

asshownontheplan.AndtheGreenshownontheplan.AndtheGreen of“Amardham"in 

Belt 
to 
theEasternside 
ofBelttotheEasternside 
of 

"Amardham",isproposedtobe“Amardham",reservedasnew Kukdel. 

reservedasnew"SiteNo.52-Garden","SiteNo.52-Garden",asshownon asshownontheplan. 

the 
plan 
. 3EP-3Landsituatedat 

TheGreen 
Belt,totheWest-South 
TheGreen 
Belt 
,to 
the 
West- 
South GreenBelt 

GreenBelt theWesternand 

sideof“Amardham”isproposedtosideof“Amardham"isreservedas South-Northsidesof 

bereservedas 
new 
“SiteNo.53-new 
“ 
SiteNo 
.53- 
Sewage "Amaradham"in 

SewageTreatmentPlant”,asshownTreatmentPlant",asshownonthe 
Kukdel 
. 

ontheplan. 

plan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


ThisNotificationalso 
beavailableontheGovernmentwebsitewww.maharshtra. 
gov.in 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 

R.S.CHOUHAN, 
Desk 
Officer 
to 
Government 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


२५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 


क्रमांक दंडप्र -२/ कावि - ४४८/ २०१६/ दुरुस्तीपत्रक . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३१) च्या कलम ३ (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , रूबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे इकडील कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक 
दंडप्र -२/ कावि -२०९१/२०१५ , दिनांक १० जुलै २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेमधील परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ येथील “ जातीचे प्रमाणपत्र ” ही लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा “ २१ दिवस ” ऐवजी “ ४५ दिवस ” असे अधिसूचित करण्यात येत आहे. 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, ३ ऑगस्ट २०१६ . 


The Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 


No. MAG - 2 /Kavi- 448 /2016 /Corrigendum . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) 
of Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act , 2015 (Mah . Act No . 31 of 2015 ) I, Rubal 
Agrawal , the Collector of Jalgaon District hereby notify the changes in Sr. No. 2 of notification notified 
by this office No. MAG - 2 /Kavi- 2091 /2015 , dated 10th July 2015 time limit for providing a Public Service 
of " Caste Certificate ” read as “ 45 days" instead of “ 21 days ”. 

RUBAL AGRAWAL, 
Collector , Jalgaon. 


Jalgaon , 3rd August 2016 . 


शुक्रवार , ऑगस्ट १९ , २०१६ / श्रावण २८ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

शुद्धीपत्रक 


क्रमांक जमीन - १/ कावि - २०१६ / ३३/ १६/ ३७३४ ( ३६७६)/ दुरुस्तीपत्रक . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यांतर्गत 
येणाऱ्या गावांकरिता असलेल्या महसूल मंडळाची व तलाठी सजांची पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्यानिर्णयाचे अनुषंगाने रावेर व यावल तालुक्यातील 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना क्रमांक जमीन / १ / कावि -३५४३/ २०१६, दिनांक ४ जुलै २०१६ अन्वये दिनांक ११ जुलै 
२०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये, भाग- १ असाधारण म्हणून पृष्ठ १ ते १० वर प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. 

ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर यांनी त्यांचे दिनांक २७ जुलै २०१६ चे पत्रान्वये तहसीलदार रावेर यांचे अहवालानुसार 
रावेर तालुक्यातील कुसुंबा बुद्रुक व कुसुंबा खुर्द ही दोन्ही आदिवासी गावे असल्याने कुसुंबा खुर्द हे गाव उटखेडा या तलाठी सजेतून वगळून लोहारा 
सजेमध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेल्या अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेत येत आहे . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३० , शके १९३८ 


परिशिष्ट 


याऐवजी 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचे ठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


नावे 


४ 


तालुका रावेर 


खिरोदा प्र. यावल 


उटखेडा 


उटखेडा 
भाटखेडा 
कुसुंबे बु. 
गौरखेडा 


लोहारा 


लोहारा 


चिंचाटी 


जानोरी 


कुसुंबे खु . 


असे वाचावे 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचे ठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 

नावे 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


तालुका रावेर 


खिरोदा प्र. यावल 


उटखेडा 


उटखेडा 


भाटखेडा 
गौरखेडा 


लोहारा 


लोहारा 


चिंचाटी 


जानोरी 


कुसुंबे खु . 
कुसुंबे बु . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १ ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १५ - २१ , २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 


२७ 


शनिवार , ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ 

शुद्धीपत्रक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -३५१५ / ३९ / प्र. क्र . २१ / २०१५ / नवि -९ / शुद्धीपत्रक. – ज्याअर्थी, चोपडा , जिल्हा जळगाव येथील विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३१ चे उप - कलम ( १) नुसार अधिसूचना दिनांक ८ ऑक्टोबर १९८६ मध्ये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर १९८६ पासून अंमलात 
आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 


ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेस शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५१५/ ३९ / प्र. क्र . २१ ( अ)/ २०१५/ नवि -९, दिनांक २१ जानेवारी २०१६ 
अन्वये मान्यता दिली व त्यातील वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना दिनांक २१ जानेवारी २०१६ ची सूचना क्रमांक टीपीएस-३५१५/ ३९ / प्र. क्र . २१ (ब )/ 
२०१५/ नवि -९ अन्वये पुनर्प्रसिद्धी केली आहे व सदर प्रसिद्ध अधिसूचना व सूचनेत टंकलेखनाच्या दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, टीपीएस - ३५१५/ ३९ / प्र. क्र . २१ ( अ ) (ब)/ २०१५/नवि - ९, दिनांक २१ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेत व सूचनेत पुढे दर्शविल्याप्रमाणेच्या 
दुरुस्त्या करणेस्तव हे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येते व त्यानुसार सदरची अधिसूचना व सूचना सुधारित करण्यात येते . 

शुद्धीपत्र 
प्रारूप विकास योजना, चोपडा अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये सारभूत स्वरूपाचेफेरबदल ( ई . पी.) पुनर्प्रसिद्ध करणेबाबत अधिसूचना व 
सूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . प्रसिद्धीप्रमाणे 

असे वाचावे 
(i) Second Revised Development Plan sanctioned Second Revised Development Plan sanctioned 

vide Notification under Section 31 ( 1 ) No. TPS vide Notification under Section 31 ( 1) No . TPS 
3515/ 39/CR- 21/ 2015/UD-9 , dated 21st January 3515/39/CR-21 ( A )/2015/UD- 9, dated 21st January 
2016 . 

2016. 
Schedule - A attached with Notification of Modi Schedule -A attached with Notification of Modi 
fication sanctioned under Section 31 ( 1) its fication sanctioned under Section 31 ( 1 ) its 
Column No . 2 ,Modification No. M - 1 to M - 35 . Column No . 2 , Modification No . M - 1 to M - 30 . 
Second Revised Development Plan , sub Second Revised Development Plan , sub 
stantialmodification republished vide Notice stantialmodification republished vide Notice 
under Section 31 ( 1 ) No. TPS - 3515/ 39/ CR- 21 / under Section 31 ( 1) No. TPS - 3515/ 39/CR- 21 ( B )/ 
2015 / UD- 9 , dated 21st January 2016 . 

2015 / UD- 9, dated 21st January 2016 . 
( iv ) Schedule - B attached with the Notice of Schedule - B attached with the Notice of 

substantialmodification republished under substantial modification republished under 
Section 31 ( 1) its Column No. 2 , Excluded Part Section 31 ( 1 ) its Column No . 2 , Excluded Part, 
EP - 1 , EP - 3 to EP - 14 and EP total No. 14 . EP - 1 to EP- 14. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

__ रा . शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


( ii ) 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ - २१, २०१६ / भाद्र २४ - ३०, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai400 032 
Dated 18th August , 2016 

Corrigendum 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3515 / 39 /CR -21/ 2015 /UD - 9 /Corrigendum . - Whereas , the Governmenthas sanctioned the 
Development Plan of Chopada Municipal Council, Chopada, district Jalgaon (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ” ) vide Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide Notification 
No . D . P . Chalisgaon /R / TPV - 4 /7783, dated 21st December 1989 has sanctioned the Revised D . P . of 
Chalisgaon City for its original limit (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ) under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act. No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act”) and the same in to force with effect from the 15th December 1986 ; 

whereas, the Government vide Notification No . 3515 /39/CR -21 ( A )/ 2015 /UD - 9 , dated 21st January , 
2016 has sanctioned the said DevelopmentPlan Partly and has republished themodifications of substantial 
nature as Excluded Parts vide Notice No . 3515 /39/CR -21 ( B ) /2015 /UD - 9 , dated 21st January 2016 and 
some typographical corrections are required to be done in the said notice and therefore the corrections as 
listed herein below are notified by this Corrigendum and the Notice , dated 21st January 2016 stands 
modified accordingly . 

Corrigendum 
The Notification of Chopada , district Jalgaon hasbeen declared under Section 31 ( 1) ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . The Corrigendum in the Modification and E .P . of Notification and 
Notice is as below : 

Schedule 
Sr. As per Publication 

As per Correction 
No . 
(i) Second Revised Development Plan sanctioned Second Revised Development Plan sanctioned 

vide Notification under Section 31 ( 1) No . TPS - vide Notification under Section 31 ( 1) No . TPS 
3515 / 39 /CR -21/2015 /UD - 9 , dated 21st January 3515 /39 /CR -21 (A )/2015 /UD - 9, dated 21st January 
2016 . 

2016 . 
( ii) Schedule - A attached with Notification ofModi Schedule - A attached with Notification of Modi 

fication sanctioned under Section 31 ( 1) its fication sanctioned under Section 31 ( 1) its 
Column No. 2 , Modification No . M - 1 to M - 35 . Column No. 2 , Modification No . M - 1 to M - 30 . 
Second Revised Development Plan , sub Second Revised Development Plan , sub 
stantialmodification republished vide Notice stantialmodification republished vide Notice 
under Section 31 ( 1) No . TPS - 3515 / 39 /CR -21/ under Section 31 ( 1) No. TPS - 3515 /39 /CR -21 ( B )/ 
2015 /UD - 9, dated 21st January 2016 . 

2015 /UD - 9, dated 21st January 2016 . 
Schedule - B attached with the Notice of Schedule - B attached with the Notice of 
substantialmodification republished under substantialmodification republished under 
Section 31 (1) its Column No. 2 , Excluded Part Section 31 ( 1) its Column No . 2 , Excluded Part , 
EP - 1 , EP - 3 to EP - 14 and EP total No. 14 . EP - 1 to EP - 14 . 


(iii ) 


( iv ) 


By Order and in the name ofGovernor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


